श्री. अनिल सुधाकरराव टाकसाळे, जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी यांच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे/ 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर सेवा 
पुनर्विलोकनाबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : पुनर्वि-१६२१/प्र.क्र.०४/ना.पु.१५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू Ale, AAT, मुंबई-४०० 032, 
दिनांक : १० जुलै, २०२४. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एलपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा, दि.१०.०६.२०१९. 
२) शासन आदेशा, अ. ना. पु. ग्रा. सं. वि. क्र.आस्थाप्र-२६१९/ प्र.क्र.३१९/ना.पु.१५, दि.०७.०१.२०२०. 


शासन आदेशा 


अन्न, नागरी पुरवठा ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील पुरवठा यंत्रणेतील जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा 
अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यावर सेवेत पुढे चाळू राहण्याची पात्रता-अपात्रता आजमाविण्याच्या 
दृष्टीने पुनर्विलोकन करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
कार्यपध्दती निश्चित करून दिलेली आहे. 


२. Panta क्र. २ येथील आदेशान्वये या विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा यंत्रणेतील गट-अ व गट-ब 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे पुनर्विलोकन करण्याकरीता विभागीय पुनर्विलोकन समिती स्थापना करण्यात आली 
आहे. 


३. विभागीय पुनर्विलोकन समितीच्या बैठकीच्या शिफारशीस अनुसरुन सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्येतेने 
पुरवठा यंत्रणेतील जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी, गट-अ संवर्गातील श्री.अनिल 
सुधाकरराव टाकसाळे यांच्या सेवा त्यांच्या वयाच्या ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० पूर्ण 
झाल्यावर पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. श्री.अनिल सुधाकरराव टाकसाळे यांच्या सेवा ५०/५५ वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी सेवेची ३० वर्षे पूर्ण 
झाल्यावर चालू ठेवण्यास मान्यता मिळाल्याबाबतची नोंद त्यांच्या सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


५. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१०११३३००४२०६ असा आहे. सदर seat डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
ASMITA RAVINDRA PATIL 


(अस्मिता पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई. 
२) श्री. अनिल सुधाकरराव टाकसाळे,उप नियंत्रक शिधावाटप (आस्थापन). 
(यांना नियंत्रक, शिधावाटप व संचाळक नागरी पुरवठा, मुंबई यांचेमार्फत यांच्यामार्फत) 
Wa: 
१) प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
२) निवडनस्ती, ना.पु.१५. 


